अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी 
सेविका यांचे मानधन अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पित 
केलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.१९०/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८ 


वाचा :- महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१९०/का.६, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ 


शासन निर्णय- 

महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. अंगणवाडी 
सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी सेविका यांना देण्यात येणाऱ्या मानधानासाठी अर्थसंकल्पित केलेला निधी 
कमी पडत असल्यामुळे जुले-२०१७ च्या अधिवेशनात रुपये १६६९७.३५ लाख पुरवणी मागणी प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. त्यापैकी रुपये १२७०३.०० लाख इतका निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. अर्थसंकल्पित केलेल्या रुपये १६६९७.३५ लाख निधीपैकी रुपये ३९९४.३५ लाख निधी वितरीत 
करावयाचा बाकी होता. वित्त विभागाने रुपये ३९९४.३५ लाख निधी खर्च करण्यास परवानगी दिलेली आहे. 
त्यामुळे सदर निधी मानधनासाठी खर्च करण्यास आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी मानधनासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधुन राज्यातील सर्व अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मानधन पुर्णपणे अदा 
करावे, कोणत्याही सेविकेचे मानधन प्रलंबित रहाणार याची दक्षता घ्यावी. 
३. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी 
(जि.प) तसेच बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प यांच्याकडून त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील कोणत्याही अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे 
माहे फेब्रुवारी-२०१८ पर्यंतचे मानधन थकीत नसल्याचे तसेच कोणत्याही कालावधीमधील मानधन थकीत 
नसल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे. त्याचप्रमाणे दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१७ पासून वाढविलेल्या मानधनाची थकबाकी 
देखील प्रदान करण्यात आलेली आहे याची खातरजमा केल्याशिवाय आज दिनांक ३१ मार्च, २०१८ रोजी 
कार्यालय न सोडण्याच्या सकत सूचना सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जि.प.) तसेच बाल विकास प्रकल्प 
अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प यांना आयुक्‍त ,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांनी द्याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.१९०/का.६ 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष बाब =| मार्च -२०१७ | जुले-२०१७ | आता पर्यंत यापुर्वी या शासन 
अर्थसंकल्पीत पुरवणी । अर्थसंकल्पित | वितरीत निर्णयान्वये 
निधी मागणी । केलेला निधी | केलेलानिधी | वितरीत 
अर्थसंकल्पित करण्यात येत 
निधी असलेला निधी 
२२३६१९०९ | ०२-मजूरी | २७८२६.८६ ६८६६.६१ ३४६९३.४७ | ३२२९६.८६ २२३९६.६१ 
(केंद्र) 
२२३६१९१८ | ०२-मजूरी | १८५५१.२४ | ४५७७.७४ | २३१२८.९८ | २१५३१.२४ १५९७.७४ 
(राज्य) 
२२३६१९४५ | ०२-मजूरी | ३१२२६.९७ ५२५३.०० ३६४७९.९७ | ३६४७९.९७ शिंगी 
(राज्य) 
एकुण ७७६०५.०७ | १६६९७.३५ | ९४३०२.४२ | ९०३०८.०७ ३९९४.३५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११५२७५१९२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
१ 


AD 


CS 0८ ww 


4 


Nn Sm 


vo 


Lalsing Ramchandra १ 
Gujar 


(ला.रा.गुजँर) 


velopment Departm 
2,5.4.20=c3ebSf6c3e4 
1a64477bf79d694, cn=Lalsing Ramcl 
03.31 23:10:50 +05'30' 


'=Women And Child 
ra 


, st! , 
44266d360de02a2494 
handra Gujar 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
) सर्व,जिल्हा कोषागार अधिकारी 

) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
) सर्व जिल्हाधिकारी 

) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
) 


सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
१०) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
११) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) (नियोजन विभाग/का.१४७२),मंत्रालय,मुंबई. 
१३) सह सचिव/उप सचिव (श्री. गुजर /श्रीम. निवतकर), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 805 प्रणालीवर निधी आयुक्‍्त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी 
मुंबई यांना वितरीत करावा. 
१५) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


